माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
अमरावती महानगरपालिका 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (ब)/ तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२४ 


वाचा: (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, 2022 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षिस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ५ जून, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) 
येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (बो/ तां.क.१ 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत 
अमरावती महानगरपालिकेला प्राप्त होणाऱ्या रू. ०२.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती 
घ्यावयाच्या कामांचा रू. २,०१,२९,९२७.७७ (दोन कोटी एक लक्ष एकोणतीस हजार Awe 
सत्तावीस रुपये आणि सत्याहत्तर पैसे फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आयुक्त, 
अमरावती महानगरपालिका यांनी शहर अभियंता, अमरावती महानगरपालिका यांची तांत्रिक 
मान्यता घेवून सादर केला आहे. अमरावती महानगरपालिकेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. 
प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात 
आलेल्या समितीच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात 
आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, अमरावती महानगरपालिकेने सादर केलेल्या 
एकूण रू. २,०१,२९,९२७.७७ (दोन कोटी एक लक्ष एकोणतीस हजार नऊडो सत्तावीस रुपये 
आणि सत्याहत्तर पैसे फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना या शासन 
निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविल्या नुसार खालील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद अटी व 
श्तींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
२. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत अमरावती महानगरपालिकेस “अमृत गट (१ लक्ष ते ३ लक्ष 
लोकसंख्या)” अमरावती विभागस्तरावर रू. ०२.०० कोटी रक्कमेचे बक्षिस जाहिर करण्यात आले 
आहे. या बक्षिस रकमेपैकी रु. ०१.०० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला 
आहे. सदर बक्षिस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त 
परिच्छेद १ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी असल्याने अमरावती 
महानगरपालिकेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू ०१.०० कोटी (रुपये एक कोटी फक्त) रकमेचा 
दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
३. अटी वशार्ती 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा अमरावती 
महानगरपालिका राहील. 
सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा 
आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा 
अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 
सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 


~ 


LY 


AN 
~~ 


ac 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (बो/ तां.क.१ 


५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव 
वाढ झाल्यास, त्यासाठी कोणतेही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥/१9॥॥8.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०१०८१८५४५१९००४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
U R Y A KA N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e0561f6f9473df7e92873ee7ac8c2F7c49ac5 
20e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B894 
6087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.01.08 18:53:54 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
५) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
७ विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग 
८) आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती 
९) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (बो/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (१) (क)/ तां.क.१, 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२४ चे सहपत्र 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च रू. 
0 | Plantation: Garden-9 Ratnadeep Colony 428,980.86 
2 Plantation: Garden-2 Mahatma Phule of P.D.M.C ५,६१,७०५.४४ 
३ Plantation: Garden-3 Vilas Colony B,G8,8 24.88 
छं Plantation: (9/98॥-४ Mohan Nagar 489,202.49 
षु Plantation: Garden-4 Sanket Colony ६,२०,१९२.४२ 


Plantation: Garden-§& Prabhat Colony, Gajanan 
द ४,८३,२२८.९२ 
Maharaj Mandir 


9 Plantation: Garden-l9 Anebaba Colony 593,626.94 
८ Plantation: Garden-¢ Aasir Colony 483,992.02 
8 Plantation: Garden-&§ Nandanvan Colony ५,६५,१६६.८७ 
किमी Plantation: Garden-90 Lakshmi Narayan Nagar G58 2,988.29 
us १ Plantation: Garden-99 Sindhu Nagar ६,०३,८७५.४० 
१२ Plantation: Garden-92 Hariom Colony ३,०८,०४८.८२ 


Plantation: Garden-93 Chandra Nagar, Oxygen Park, 


93 & 83,382.98 
Badnera 

१४ Plantation: Garden-4% Jalaram Nagar (9,02 ,9&8.28 

१५ Plantation: Garden-49¥ Saroj Colony ६,०५,८३७.०५ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (बो/ तां.क.१ 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च रू. 

Plantation: Garden-9& Gajanan Nagar, Navivasti, 

१६ ५,४८,०६८.९९ 
Badnera 

१७ Plantation: Garden-49 Samara Nagar €,192,229.93 
ON-GRID Solar: MC School No. ¢ Bajrang Tekdi 

१८ २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 
ON-GRID Solar: Maya Nagar (Preshak Gruh) Capacity- 

१९ २,९४,८१०.०२ 
3kWp 
ON-GRID Solar: MC School No. ¢ Balaji Plot 

२० २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 
ON-GRID Solar: MC School १०.१६ Ambika Nagar 

२१ २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 

२२ ON-GRID Solar: Rahul Nagar Capacity-3kWp २,९४,८१०.०२ 
ON-GRID Solar: Dastur Nagar Hospital Capacity- 

23 २,९४,८१०.०२ 
3kWp 
ON-GRID Solar: MC School No. 3 Rajapeth Capacity- 

28 288,090.02 
3kWp 
ON-GRID Solar: N.T. New Building Urdu School 

२५ २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 
ON-GRID Solar: ZP School jevad Nagar, Pawan Nagar 

२६ २,९४,८१०.०२ 
Capacity-3kWp 

29 ON-GRID Solar: School No.99 Capacity-4kWp 99,919,093 .90 
ON-GRID Solar: Urdu School Jamil Colony Capacity- 

२८ ११,१७,७१३ .७० 
4kWp 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (२) (बो/ तां.क.१ 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च रू. 

ON-GRID Solar: Vilas Nagar School no. १७ Capacity- 

28 99,999,993 .90 
4kWp 

30 ON-GRID Solar: Haidrpura Hospital Capacity-4kWp 99,919,993 .90 
ON-GRID Solar: Sabnees Plot Hospital Capacity- 

३१ ११,१७,(७१३ .७० 
4kWp 

32 ON-GRID Solar: Hydarpura Hospital Capacity-4kWp 99,919,993 .90 
Fund Allocation for IEC Activity under Majhi 

33 3,00,000,00 
Vasundhara Abhiyaan 
Fund Allocation for Majhi Vasundhara Abhiyaan Award 

२४ ५,००,०००.०० 
Function Ceremony 

एकूण २,०१,२९,९२(७.७७ 


SURYAKANT 
KISAN NIKAM 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f947 3df7e9287 3ee7ac8c2F7 
c49ac520e61061ddded, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB407600 
79B8946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN 
NIKAM 

Date: 2024.01.08 18:54:12 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


